स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 
(२०% कोटा) यांच्या कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) (गट-ब) पदावरील पदोन्नतीच्या 
पदस्थापनेमध्ये STAT: बदल. 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: १७/११/२०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३, दि.०७/१०/२०२१. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन दि.०७/१०/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक (गट-क) (२०% कोटा) यांच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापनेचे आदेडा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
२. सदर आदेशातील खालील नमुद काही अभियंत्यांनी पदस्थापनेत अंशत: बदळ करणेबाबत 
विनंती केली होती, तर काही ठिकाणी प्रशासकीय कारणास्तव पदस्थापनेत बदळ करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुषंगाने पदस्थापनेत खालीलप्रमाणे बदल करुन सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्याचे दि.०७/१०/२०२१ च्या अंशत: बदलानंतरची 
नाव आदेशान्वये केलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 


| . श्री.दिलीप गंगाधराव 
झुडपे 


मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय 
महामार्ग) सा.बां. विभाग, 
कोकणभवन, नवी मुंबई 
अंतर्गत रा.म.मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत रा.म. 


मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय 
महामार्ग) सा.बां. विभाग, 
कोकणभवन, नवी मुंबई 


विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, औरंगाबाद 


अंतर्गत रा.म.मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत रा.म. 
विभाग, औरंगाबाद 


अंतर्गत रा.म.उपविभाग, 
गेवराई 


२. | श्री.सचिनकुमार 
शांतीलाल जेस्वाल 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
नागभीड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, सिंदेवाही 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, नागभीड 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
सावली 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्याचे दि.०७/१०/२०२१च्या अंशत: बदलानंतरची 
नाव आदेशान्वये केलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
३.  श्री.हरीशचंद्र ज्ञानदेव | मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 

गव्हाळे सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद । सा.बां.प्रा.विभाग, 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, नांदेड । औरंगाबाद अंतर्गत 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, भोकर | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग,  । अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
हिमायतनगर जालना अंतर्गत 

सा.बां.उपविभाग, 
भोकरदन 
४. | श्री.उदयसिह शि. मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
नांदखिले सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे अंतर्गत | सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पुणे 
सा.बां.(पूर्व4 विभाग, पुणे अंतर्गत रिक्‍त पदी 
अंतर्गत 
५. | श्रीम.निलीमा मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
शिवदास अत्तरदे सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे अंतर्गत | सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
सा.बां.प्रकल्प उपविभाग, पुणे | अंतर्गत सा.बां.प्रकल्प 
विभाग, पुणे 
६. | श्रीम.दुर्गाकिरण देवरे | मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 

(पवार ) सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे अंतर्गत । सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत अंतर्गत सा.बां.मंडळ, पुणे 
सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां.इमारती 
अंतर्गत इमारती बांधकाम विभाग, पुणे अंतर्गत 
उपविभाग क्र.३, पुणे इमारती बांधकाम 

उपविभाग क्र.३, पुणे 
७. | श्री.संदीप बाळकृष्ण । मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 

निकुंभ सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अंतर्गत सा.बां.आदिवासी नाशिक अंतर्गत 
विभाग, धुळे अंतर्गत सा.बां.विभाग, मालेगाव 
सा.बां.आदिवासी उपविभाग, । (प्रकल्प शाखा) 
नंदूरबार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्याचे दि.०७/१०/२०२१ च्या अंशत: बदलानंतरची 
नाव आदेशान्वये केलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
८. | श्री.मनोज हरीभाऊ मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
जाधव सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर अंतर्गत मार्ग प्रकल्प | नाशिक अंतर्गत सा.बां.(पुर्वी 
विभाग क्र.२, अहमदनगर विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उपविभाग । सा.बां.उपविभाग, नांदगांव 
क्र.१, अहमदनगर 
९. | श्रीम.शितल किशोर मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय 
मोहिते महामार्ग) सा.बां. विभाग, महामार्ग) सा.बां. विभाग, 
कोकणभवन, नवी मुंबई अंतर्गत । कोकणभवन, नवी मुंबई 
रा.म.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत । अंतर्गत रा.म.मंडळ, 
रा.म. विभाग, औरंगाबाद औरंगाबाद अंतर्गत रा.म. 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, वैजापूर 
१०, श्रीम.मिनाक्षी संतोष मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
महाले सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अंतर्गत रो.ह.यो. (सा.बां.) नाशिक अंतर्गत आदिवासी 
विभाग, धुळे प्रकल्प शाखा सा.बां.विभाग, कळवण 
अंतर्गत रिक्‍त पदी 
११. श्रीम.दिपाळी सचिन मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
पेंढारी सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी | अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, कुडाळ । रत्नागिरी अंतर्गत उत्तर 
अंतर्गत रत्नागिरी सा.बां.विभाग, 
रत्नागिरी अंतर्गत रिक्‍त पदी 
१२) श्रीम.दिपाली रमेडा मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
निकवाडे सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
अंतर्गत रायगड सा.बां.मंडळ, । अंतर्गत सा.बां.मंडळ, मुंबई 
कोकणभवन, नवी मुंबई अंतर्गत | अंतर्गत उत्तर मुंबई 
सा.बां.विभाग, महाड अंतर्गत सा.बां.विभाग, अंधेरी अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, श्रीवर्धन | रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्याचे दि.०७/१०/२०२१ च्या अंशत: बदलानंतरची 
नाव आदेशान्वये केलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
१३, श्री.प्रकाश रजनीकांत । मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
अमोलिक सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, अहमदनगर अंतर्गत रिक्‍त 
शहादा अंतर्गत पदी 
सा.बां.उपविभाग, मोलगी 
१४. श्री.राजेंद्र विलास मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
रणखांबे सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे अंतर्गत । सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां.मंडळ, 
अंतर्गत मार्ग प्रकल्प कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग, सातारा विभाग, मिरज अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, मिरज 
येथील रिक्‍त पदी 


प्रत, 


३. उपरोक्त नमुद अभियंत्यांनी सुधारित पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


तसेच त्यांनी पदभार स्विकारल्याचा अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता यांनी शासनास 


तात्काळ सादर करावा. 


४. सदर BWA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्तळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०२११११७१३०८२८६६१८ असा आहे. हा seal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 
Date: 2021.11.17 13:17:59 +05'30' 
(रोहिणी भालेकर) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२६९/सेवा-३ 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/ औरंगाबाद/ 


कोकण/ नाशिक/ मुंबई/पुणे, 


. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 


४. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 


one G&G & 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि). यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


. उप सचिव (सं.नि.) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 


१०. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


